महाराष्ट्र राज्यातील ५० गुणवत्ताधारक मुलींना 
IIT / JEE आणि इंटरनॅशनल ऑलिम्पीयाड इ. 
स्पर्धात्मक परीक्षांच्या पूर्वतयारीसाठी ॥॥1815 
PACE या संस्थेमार्फत मोफत प्रशिक्षण 
देण्याकरिता निधी उपलब्ध करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 


महिला व बाल विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : संकीर्ण-२०१८/प्र.क्र.७०/का-०३ 
नवीन प्रशासन भवन, तिसरा मजला, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक- २६ जुले, २०१८ 


वाचा :- १) शासन निर्णय, महिला व बाळ विकास विभाग क्रमांक- संकीर्ण-२०११/प्र.क्र.२१३/ 
का-०३, दि .०९.०७.२०१३ 
२) शासन परिपत्रक ,वित्त विभाग ,क्र.अर्थसं-२०१८/प्र.क्र.६९/अर्थ-३,दि.०२.०४.२०१८. 


प्रस्तावना :- 


महाराष्ट्र राज्यातील ५० गुणवत्ताधारक मुलींना IT /JEE आणि इंटरनॅशनल ऑलिम्पीयाड इ. 
स्पर्धात्मक परीक्षांच्या पूर्वतयारीसाठी liTians PACE या संस्थेमार्फत मोफत प्रशिक्षण देण्याबाबतच्या 
खर्चास शासन निर्णय क्रमांक- संकीर्ण-२०११/प्र.क्र.२१३/का-०३, दिनांक ०९जुलै ,२०१३ अन्वये मान्यता 
देण्यात आली आहे. सदर प्रशिक्षण देण्याबाबत आयुक्‍त, महिला व बाल विकास ,पुणे आणि ॥॥118175 
PACE, अंधेरी ,मुंबई यांच्यामध्ये करार झाला आहे. 


शासन परिपत्रक, वित्त विभाग, दिनांक ०२.०४.२०१८नुसार सन २०१८-१९च्या प्रथम 
नऊमाहिकरीता अर्थसंकल्पित करण्यात आलेल्या निधीच्या ७० टक्केच्या मर्यादेत निधी वितरणासाठी 
उपलब्ध करण्यात आला आहे. सन २०१८-१९ साठी-२२३५ बी १९२या लेखाशिर्षाखाली अर्थसंकल्पित 
निधीपैकी संस्थेस सन मार्च २०१८ अखेरीस देय असलेला रु. ७९,०१,०६४/- ( ऐकोणऐंशी लक्ष एक 
हजार चौसष्ट wad) मर्यादेतील तरतूद आयुक्‍त, महिला व बाल विकास, पुणे यांना वितरीत 
करणेबाबतचा प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन होता.सबब शासनाने खालीलप्रमाणे निर्णय घेतला आहे. 


शासन निर्णय :- 


महाराष्ट्र राज्यातील ५० गुणवत्ताधारक मुलींना IT /JEE आणि इंटरनॅशनल ऑलिम्पीयाड इ. 
स्पर्धात्मक परीक्षांच्या पूर्वतयारीसाठी lITians PACE या संस्थेमार्फत मोफत प्रशिक्षण देणेबाबत -२२३५ 
बी १९२या लेखाशिर्षाखाली निधीपैकी रु. ७९,०१,०६४/- ( ऐकोणऐंशी लक्ष एक हजार चौसष्ट फक्त) 
इतका निधी आयुक्‍त, महिला व बाल विकास ,पुणे यांना वितरित करण्यास शासन मान्यता देण्यात येत 
आहे. 


झासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०१८/प्र.क्र.७०/का-०३ 


२. याकरीता आयुक्त, महिला व बाल विकास ,पुणे यांना नियंत्रक अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात 
येत आहे. सदर निधी खर्च करताना विहित नियमावली व या विभागाच्या तसेच वित्त विभागाच्या वेळोवेळी 
निर्गमित केलेल्या सूचनांचे तसेच वित्त विभागाच्या संदर्भाधीन परिपत्रकातील सर्व अटी व शतींचे पालन 
करण्यात यावे. हा निधी liTians PACE, अंधेरी ,मुंबई यांना वितरित करावा. तसेच सदर निधीचे 
उपयोगिता प्रमाणपत्र शासनास सादर करावे. 


३ हा खर्च मागणी क्रमांक एक्स-१, २२३५, सामाजिक सुरक्षा व कल्याण, ०२, समाजकल्याण, 
१०२, बाल कल्याण, (१३) (०१) आयआयटी पेस अकॅडमी सारख्या संस्थांच्या सहकार्याने स्पर्धात्मक 
परीक्षांसाठी ५०मुलींकरीता मोफत शिकवणीची तरतूद करणे (२२३५ बी १९२) ३१ सहायक अनुदाने 
(वेतनेतर) या लेखाशिर्षाखाळी सन २०१८-१९ या वित्तीय वर्षाकरिता मंजूर असलेल्या तरतुदीतुन 
भागविण्यात यावा. सदर शासन निर्णय, वित्त विभागाच्या शासन परिपत्रक क्र.अर्थसं-२०१८/ प्र.क्र.६९/ 
अर्थ-३, दि.०२.०४ २०१८ अन्वये निर्गमित करण्यात येत आहे. 


(1 सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या Unde "थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेतांक २०१८०७३०१५५३३६२४३० असा आहे. सदरचा 
निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Sandhya 
Sudhir Gawas & 
(सं. सु. गवस) 
कक्ष अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
१) आयुक्त, महिला व बाल विकास आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 


) 

) महालेखापाल- महाराष्ट्र-१/२ (लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई / नागपूर. 
) महालेखापाल- महाराष्ट्र-१/२ (लेखा परिक्षा ), मुंबई / नागपूर. 
) अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 

) निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी, मुंबई. 
) 

) 

) 

) 


जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी, मुंबई उपनगर. 
नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

कक्ष अधिकारी (का-४), महिळा व बाल विकास विभाग. 
१०) निवड नस्ती, का-३. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


